नमामी चंद्रभागा अभियानांतर्गत चंद्रभागा नदी निर्मळ 
व प्रदूषणमुक्त करण्याच्या अनुषंगाने राज्य नदी 
संवर्धन योजनेंतर्गत निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः रानयो-२०२३/प्र.क्र.१३/आस्थापना (अ) 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ मार्च, २०२३. 
वाचा :- 


पर्यावरण विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक: रानयो-२०२३/प्र.क्र.१३ /आस्थापना (31), दि. ०१ मार्च, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 मधील aio chy येथे नमूद “ई-कुबेर 
प्रणालीद्वारे थेट विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांच्या बँक खात्यात जमा करावे.” 
ऐवजी 
“ई-_कुबेर प्रणालीद्वारे थेट विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांचे बँक खाते-९8118॥॥ Chandrabhaga Abhiyan, 
खाते क्र.६०४१२१५६२२७ मध्ये जमा करावे.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२५१५३१३१९४०४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SURYAKANT SE namie 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1e0561f6f947 3df7e92873ee7acBc2f7c49ac52 
0e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharash' 


KISAN NIKAM "या ee पी 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 

. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 

८. विभागीय आयुक्त,पुणे. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२० 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 


Cc ww A -5 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रानयो-२०२३/प्र.क्र.१३/आस्थापना (अ) 


१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व मुंबई-४०००५१. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. संचालक, SU व कोषागरे, मुंबई 

१७. FAT परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

२०. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


